श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस 
अधीक्षक (निलंबित), राज्य उत्पादन 
शुल्क, नागपूर यांचे मुख्यालय 
बदलण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएनक्यु-२०२१/प्र.क्र.४७२/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २२३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- 
१) श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक (निलंबित) यांचा विनंती अर्ज दिनांकः 
१८/०१/२०२२ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः सीडीआर-१००८/प्र.क्र.२/०८/११, 
दिनांक १९/०३/२००८ 
३) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांकः ईएनक्यु-२०२१/प्र.क्र.४७२/पोल-२, दिनांक 
०२/१२/२०२१ 


शासन sear :- 


श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर 
यांच्याविरुद्ध बाजारपेठ पोळीस ठाणे, कल्याण, ठाणे येथे गुनो.क्र.१०५/२०२१ तसेच कोपरी 
पोलीस ठाणे, ठाणे येथे गुनो.क्र. १७६/२०२१ अन्वये दाखल गुन्ह्यांची प्रकरणे अन्वेषणाधीन 
असल्याने, श्री. मणेरे यांना संदर्भाधीन क्र. ३ येथील आदेशान्वये शासन सेवेतून निलंबित 
करण्यात आले आहे. 


निलंबन कालावधीत श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक यांचे मुख्यालय 
पोळीस अधीक्षक कार्यालय, नागपूर असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, निलंबन 


शासन आदेशा क्रमांकः इएनक्यु-२०२१/प्र.क्र.४७२/पोल-२ 


कालावधीत श्री. मणेरे यांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 
मुख्यालय सोडण्यास मनाई केली आहे. 


श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक (निलंबित), राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर 
यांनी संदर्भाधीन क्र. १ येथील निवेदनाद्वारे निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलून देण्याची 
विनंती केली आहे. 


श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक (निलंबित), यांच्या निवेदनाचा विचार 
करुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ मधील परिपत्रकातील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने खालील अटींच्या अधीन राहून श्री.पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक 
(निलंबित) यांचे निलंबन कालावधीतील मुख्यालय बदलून ते “पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, 
बृहन्मुंबई" असे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अटी :- 

१) श्री.पराग मणेरे यांना त्यांच्या विनंतीनुसार मुख्यालय बदलून देण्यात येत असल्याने, 
कोणताही प्रवास भत्ता त्यांना अनुज्ञेय असणार नाही. 

२) मुख्यालय बदलून दिल्याने कोणताही अतिरिक्‍त आर्थिक भार शासनावर येणार 
नाही. 

3) श्री. पराग झाम FOR हे त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांच्या अन्वेषणामध्ये प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे बाह्य दबाव आणण्याचा अथवा हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार 
नाहीत. 

४) श्री.पराग AUR हे त्यांच्याविरुद्ध प्रस्तावित/ प्रलंबित विभागीय चौकडी प्रकरणी 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणताही बाह्य दबाव आणण्याचा अथवा हस्तक्षेप करण्याचा 
प्रयत्न करणार नाहीत. 

५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय श्री. मणेरे यांना मुख्यालय 
सोडता येणार नाही. 

६) संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन आदेशातील इतर सर्व अटी श्री. पराग मणेरे 
यांच्यावर बंधनकारक राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०२१/प्र.क्र.४७२/पोल-२ 


) श्री. पराग मणेरे यांना निलंबन कालावधीत पुन्हा मुख्यालय बदलून मिळण्याची 
विनंती करता येणार नाही. अशी विनंती केल्यास ती विचारात घेतली जाणार नाही. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२३११५७२८१७२९ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by VENKATESH BHAT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d1da08 


208cfdd6677facOafd6bf: 


BHAT — eee 
(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. पराग शाम मणेरे, अपर पोलीस अधीक्षक (निलंबित), राज्य उत्पादन शुल्क, 
नागपूर. (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 
प्रत :- 


१. TSM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशाची प्रत श्री. मणेरे यांना बजावून दुसऱ्या प्रतिवर त्यांची दिनांकित स्वाक्षरी 
पोच म्हणून घेण्यात यावी. दुय्यम स्वाक्षरीत प्रत तातडीने शासनास सादर 
करावी 

२. प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण). 

६. पोलीस अधीक्षक, उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

७. अवर सचिव (पोल-१३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती, कार्यासन पोल-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


